महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 
कृषि महाविद्यालय, नंदुरबार या 
महाविद्यालयास सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ: १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 

2) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि.२०.०६.२०२४ व दि.१३.०८.२०२४. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-ओअ,दि.०५.०६.२०२४. 

५) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/लेखा-२/२५९/२०२४, 
दि.१९.०६.२०२४. 

प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व २ येथील दि.०१.०४.२०२४ व दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात 
आल्या आहेत. यानुसार वित्त विभागामार्फत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर, २०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी काही उद्दीष्ट्ये 
वगळता ७० टक्केच्या मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने वित्त विभागाने 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टासाठी अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ४०% मर्यादेतील निधी 
अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (BEAMS) वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला 
आहे. 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या कृषि 
विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजर्नेतर्गत महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अधिनस्त कृषि 
महाविद्यालय, नंदुरबार येथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
यापुर्वी ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टासाठी रू.८२.८० लाख इतका निधी राहुरी कृषि विद्यापीठाला 
वितरीत करण्यात आला आहे. आता, संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्रास अनुसरुन ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
या उद्दीष्टाकरीता वितरणासाठी उपलब्ध ४०% मर्यादेतील उर्वरीत निधी राहुरी कृषि विद्यापीठास वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-अ, 


शासन निर्णय :- 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २४०१, पीक संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६, जनजाति क्षेत्र उपयोजना, (०१ ) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (03) 
कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४०१ ८२९१) या योजनेंतर्गत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या 


बाबीकरीता निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 


योजनेचे नाव 


लेखाशिर्ष 


बाब 


सन २०२४-२५ 
करिता अर्थसंकल्पीत 


यापुर्वी 
वितरीत 


या शासन 
निर्णयान्वये 
वितरीत करावयाचे 


तरतूद तरतूद 


अनुदान 


rae Soe nll २ ३ —ss— | 4 & 


आदिवासी जनजाती 

क्षेत्र उपयोजनेतंर्गत 
कृषि विद्यापीठांना 
सहायक अनुदान 


(२४०१ ८२९१) ३६, सहायक ४९६.८२ ८२.८० ११५.९२८ 
(कार्यक्रम) अनुदाने (वेतन) 
(महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहुरी 
अंतर्गत नंदुरबार, 
कृषि महाविद्यालय) 


४९६.८२ ८२.८० ११५.९२८ 


एकूण 


2. 


सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 


येत आहे. 


a. 


वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ व दि.२५.०७.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

वरील मंजूर अनुदानाचा प्रत्यक्ष खर्च, मंजूर पदसंख्या व वितरीत अनुदानाचा विनियोग कृषि 
विद्यापीठाने प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस शासनास सादर करावा. कृषि विद्यापीठाने उपलेखाशिर्ष / 
गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, 
योजनांतर्गत योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते 
आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / 
कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहिल्यास सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये 
वितरीत करण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. तथापि, सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध 
MSS अनुदान मंजूर मासिक वितरण विवरणपत्रानुसार खर्च करणे अनिवार्य राहील. 
उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 
शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च 
करु नये. 

प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट / योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 


. सन २०२४-२५ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 


योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल 
सादर करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-अ, 


3 


शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी 
करण्यात यावी. 


. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिकार्‍यांनी उपरोक्‍त अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 


अनुपालन करावे. 

सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी वरीलप्रमाणे " मागणी क्र. टी-५, 
२४०१- पीक संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२४०१ ८२९१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)" या उपशीर्षांतर्गत वितरीत करण्यात 
आलेले उपरोक्त अनुदान नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना अदा करण्याबाबत 
आवड्यक कार्यवाही करावी. 


. याप्रित्यर्थचा खर्च सन २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 
लेखाशिर्ष मंजूर अनुदान 
मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक संवर्धन, रु.११५.९२८ 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)जनजाती क्षेत्र उपयोजना , 
(०१)(०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), २४०१ ८२९१ 
३६,सहायक अनुदाने (वेतन) 


सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 


प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन 
तसेच, आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि.१३.०८.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Bi 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०८२३१२३९०१६१०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MITALI KALPESH : 
CHAUDHARI 


367830८ 


Date: 2 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मंत्री, कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-अे, 


३. सचिव(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

७. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 

८. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर 

९. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) /महाराष्ट्र १/२,मुंबई / नागपूर 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर 

११.उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. 

१२.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१३.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४.जिल्हा लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८.उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग(कार्या-६ व कार्या-९) मंत्रालय, मुंबई. 
१९.वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प - १३ / अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
२०.कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - २अ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


